आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत 

होणाऱ्या कामांच्या व्याप्ती आणि कार्यपध्दती यामध्ये अध्ययन 
करून अधिक गतिमान पध्दतीने कामे होण्याकरिता अभ्यास 
करून मार्गदर्शक तत्वांबाबत अंतिम निर्णय घेण्यासाठी 
मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः स्थाविका -०९२२/प्र.क्र.११८/का.१४८२ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- २८ डिसेंबर, २०२२ 


संदर्भ:- (१) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः स्थाविका-०५१६/ प्र.क्र.७९ /का.१४८२, 
दिनांक २१ जून, २०१६ 
(२) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः स्थाविका-०६१६/ प्र.क्र.९६ /का.१४८२, 
दिनांक १२.७.२०१६ 
(३) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः स्थाविका-०५१६/ प्र.क्र.७९ /का.१४८२, 
दिनांक ३ ऑगस्ट, २०२० 


प्रस्तावना:- 

आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत होणाऱ्या कामांच्या व्याप्ती आणि कार्यपध्दती यामध्ये 
अध्ययन करून अधिक गतिमान पध्दतीने कामे होण्याकरिता अभ्यास करून अंतिम निर्णय घेण्यासाठी 
मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्याचा निर्णय दिनांक ७ जून, २००६ रोजी झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत 
अ.क्र. ९ HA घेण्यात आला होता. त्यानुसार नियोजन विभागाच्या शासन निर्णय क्र.स्थाविका-०५१६/ 
प्र.क्र.9९/का.१४८२, दि. ३ ऑगस्ट, २०२० च्या शासन निर्णयान्वये मंत्रीमंडळ उपसमिती पुर्नगठित 
करण्यात आली आहे. तथापि, आता नविन मंत्रिमंडळ गठित झाल्याने सुधारीत शासन निर्णय निर्गमित 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत होणाऱ्या कामांच्या व्याप्ती आणि कार्यपध्दतीचे अध्ययन 


करून अधिक गतिमान पध्दतीने कामे होण्याकरिता मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांच्या 
अध्यक्षतेखाली पुढीलप्रमाणे मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्यात येत आहे:- 


अ.क | मा. मंत्री महोदयांचे नाव पदनाम 
al मा. उपमुख्यमंत्री / मंत्री (वित्त व नियोजन) अध्यक्ष 
२ मा. मंत्री (उद्योग) सदस्य 
३ मा. मंत्री (महसूल) सदस्य 
४ मा. मंत्री (ग्रामविकास व पंचायत राज) सदस्य 
4 मा. मंत्री (शालेय शिक्षण विभाग) सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः स्थाविका -०९२२/प्र.क्र.११८/का.१४८२ 


३. आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमाच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये वेळोवेळी सूचविण्यात येणारे 
सुधारणा/बदळ करणे तसेच नविन बाबी समाविष्ट करण्यासंदर्भात मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत निर्णय 
घेण्यात येईल. मंत्रीमंडळ उपसमितीची बैठक अध्यक्ष, यांच्या निर्देशानुसार आयोजित करण्यात येईल. 

8. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२२१२२८१४५२१६९३१६ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by SANJEEV HARISHCHANDRA DHURI 
S A N J E EV DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PLANNING 
DEPARTMENT, postalCode=400032, st=" 


-=400032, st=Mal } 

H A R | ५ H ट्‌ H A N D RA 2.5.4.20=b2040f8afaeSb 15468c26cd79b1393381092c741b3501bf565, 
fe 
Pp 
st 


|FSFA4DEA10£909A007981CEAFOF 1C5A45D, 
D H U R | 18089D5B84355354F | 


महाराष्ट्राचे USI यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


5470६70414 
5॥९1६8/11॥१1510॥॥0004 DHURI 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 

प्रत अग्नेषितः- 

१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 

२ मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

3) मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव 

४ मा. मंत्री (सर्वी यांचे खाजगी सचिव, 

4) मा.राज्यमंत्री (सर्वी यांचे खाजगी सचिव, 

६) मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा / मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद 

७ मा. विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य (सर्व) 

८) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 

९) मा. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव(सर्व) 

१०) सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

११) विभागीय आयुक्त, (सवी, 

१२) जिल्हाधिकारी, (सवी, 

१३) नियोजन विभागातील सर्व सहसचिव/उपसचिव 

१४) सर्व उप आयुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचीकार्यालये, 

१५) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, 

१६) संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई, 

१७) महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर, 

१८)महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर, 

१९) संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

२०) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

२१) सर्व जिल्हा नियोजन अधिकारी, 

२२) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

२३) सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 

२४) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

२५) बहुजन समाज पार्टी, डी-१, इन्सा हटमेंट, आझाद मैदान, मुंबई-१, 

२७) भारतीय जनता पाटी, महाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी.ओ.बॅरॅक क्र.१, योगक्षेमसमोर, वसंतराव भागवत चौक, नरीमन 
पॉईंट, मुंबई-२०, 

२८) इंडियन नॅशनल काँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस (आय) समिती, टिळक भवन,काकासाहेब गाडगीळ मार्ग, दादर, 
मुंबई-२५, 

२९) नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी भवन, फ्री प्रेस जर्नल मार्ग, नरिमन पॉईन्ट, मुंबई-२१ (५ प्रती), 

३०) शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई-२८, 

39) निवड नस्ती/का-१४८२, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


